मुंबई मेट्रो मार्ग 90 (गायमुख - शिवाजी चौक 
(मिरा रोड)) प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर Wea 
विकास प्राधिकरणाला राज्य शासनाचे बिनव्याजी 
दुय्यम कर्ज वितरीत करणे व सदर कर्जाच्या 
मुद्दलाची प्राधिकरणाकडून वसूली करणे 
याकरिता नविन लेखाशिर्षे उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.१५३/नवि-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मे, २०२४ 


प्रस्तावना:- 


मुंबई मेट्रो मार्ग - १० (गायमुख - शिवाजी चौक (मिरा रोड)) या एकूण लांबी ९.२०९ 


कि.मी, स्थानके-४ व अंदाजित रु.४४७६ कोटी किंमतीच्या प्रकल्पाची मुंबई महानगर प्रदेश 


विकास प्राधिकरणामार्फत अंमळबजावणी करण्यात येत आहे. शासनाने सदर प्रकल्पाच्या 


अंमळबजावणीस नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एमआरडी-३३१९/प्र.क्र.०९/नवि-७, 


दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०१७ अन्वये मान्यता दिली आहे. सदर प्रकल्पाच्या मंजूर वित्तीय 


आराखड्यानुसार प्रकल्पावरील केंद्रीय कराच्या ५० टक्के व राज्य शासनाचे कर (१०० Tah) 


तसेच जमिनीची किंमत याकरीता एकूण रु. ७७६.७१ कोटी इतके बिनव्याजी दुय्यम कर्ज राज्य 


शासनाकडून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला उपलब्ध करून द्यावयाचे आहे. 


सदरचे दुय्यम कर्ज निधी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला वितरीत करण्यासाठी 


तसेच सदर कर्जाच्या FE sa प्राधिकरणाकडून राज्य शासनाला परतफेड करण्यासाठी नवीन 


लेखाशीर्षे उघडण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यानुषंगाने शासनाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


मुंबई मेट्रो मार्ग - १० (गायमुख - शिवाजी चौक (मिरा रोड) ) प्रकल्पासाठी मुंबई 


महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज वितरीत करणे व 


सदर कर्जाच्या मुद्दलाची प्राधिकरणाकडून वसूली करणे याकरिता नविन लेखाशिर्षे उघडण्यास 


या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी प्रदान करण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.१५३/नवि-७ 


अ) खर्चाचे लेखाशिर्षे - मुंबई मेट्रो रेल्वे १० प्रकल्पाकरिता एमएमआरडीएला राज्य झासनाचे दुय्यम 
कर्ज (कार्यक्रम) 


Demand F-7 मागणी क्र. एफ-७ 
6217, Loans For Urban Development ६२१७, नगर विकासासाठी कर्जे 
01 State Capital Development 09, राज्य भांडवली विकास 


190, Loans to Public Sector and other १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना oy 
Undertakings 


(0099) मुंबई मेट्रो मार्ग १० प्रकल्पाकरिता 
(00) (11) Sub-ordinate Loan to MMRDA for आरडीएला राज्य शासन af 
Mumbai Metro Line 10 VARA Ne Ta दुय्यम क र्ज 
(State) (Scheme) (राज्य) (कार्यक्रम) 
55, Loans and Advances yg, aut व आगाऊ रक्कमा 


CRC (62171078) संकेतांक (६२१७१०७८) 


ब) wad लेखाशीर्ष- मुंबई महानगर wea विकास प्राधिकरणाला मुंबई मेट्रो रेल्वे मार्ग - १० 
प्रकल्पासाठी राज्य शासनाकडून देण्यात आलेल्या दुय्यम कर्जाच्या मुद्दलाची वसुली करण्यासाठी 


Demand F-7 मागणी क्र. एफ-(७9 
6217, Loans For Urban Development ६२१७, नगर विकासासाठी कर्जे 
01 State Capital Development ०१, राज्य भांडवली विकास 


190, Loans to Public Sector and other १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना oy 
Undertakings 


(00)(11) Recovery of principal of Sub- (००)(११) मुंबई महानगर Year विकास 
Ordinate loan given by State Government to प्राधिकरणाला मुंबई प्रकल्पासाठी 
MMRDA for Mumbai Metro Rail Line 10 प्राधिकरणाला मुंबई मेट्रो रेल्ये सार. पेट . 

राज्य शासनाकडून देण्यात आलेल्या दुय्यम 
कर्जाच्या मुद्दलाची वसुली 


CRC (6217518201) संकेतांक (६२१७५१८२०१) 


०२. उपरोक्त नमूद नवीन लेखाशिर्षे २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून अंमलात येतील. 


०३. सदरचा शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने तसेच महालेखाकार 
कार्यालयाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. सं.ख.वि./चा-१ नगर विकास विभाग/यूओआर- 
१८९/२०२३-२४/१२४५, दिनांक ०१.०३.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.१५३/नवि-७ 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8॥/89॥॥॥8.0०५/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०५३११८०२१२०७२५ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


igitally signed by VUAY KARBHARI CHAUDHARI 
Vid AY KA R B H A RI DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
4.20=d242787d25852443527f4a3927a849feec29ce26368b8badb 
9e69852845f0: IC hi 


\de=400032, st=Mal 
jialNumber=E 1 FEEA 176A 1E6A273C574BB6F1A1EDBS8BF87424118B, 
CCD6EE07340581733B70, cn=VIJAY KARBHARI CHAUDHARI 


Date: 2024.05.31 18:14:56 +05'30 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


Cc “७ AD  -0 


महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
महालेखाकार, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९, 
qo, 


महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी, व्यय-३/अर्थसंकल्प-१६/त्र्ण व हमी/अर्थोपाय, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


११.कक्ष अधिकारी, नवि-४/५/३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.लेखा अधिकारी (नवि-३१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवड नस्ती, नवि-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


